शासकीय कामानिमित्त दुरध्वनी किंवा 
भ्रमणध्वनीव्दारे संभाषणा दरम्यान अभिवादन 
करताना “eal” ऐवजी “वन्दे मातरम” या 
शब्दाचा ऐच्छिक वापर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८/फ-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२२ 


परिपत्रक 


वन विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी शासकीय कामानिमित्त जनता किंवा लोकप्रतिनिधी 
यांच्याशी दुरध्वनी किंवा भ्रमणध्वनीव्दारे संभाषणा दरम्यान अभिवादन करताना “हॅलो” ऐवजी “ae 
ART” OT शब्दाचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०८२५११३९५६५३१९ असा आहे. 
सदर शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
PINGALE BHANUDAS एप 


20=cd9b7c852f06815dc1 Sbaee9beaa952cb59250169fcb3d489 


150789e0cc31ca6, postalCode=400032, st= 
NA RAYA N erialNumber=6025E577AQEES4FAEDSD6081093A5E1F8E2B15125A 
|ADDE66E1EA3AFA9BC2CF5, cn=PINGALE BHANUDAS NARAYAN 
18.25 11:45:44 +0: 


(भा. ना. पिंगळे ) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग. 

प्रत :- 

१) मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर. 

५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन- दुय्यम संवर्ग) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८) मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय), उप सचिव (वने) सर्व, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) सर्व कार्यासने (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवडनस्ती, फ-५ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


